संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री 
संचालनालय यांच्या अधिपत्याखालील गट-ब 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- बदली २०२३/प्र.क्र. ७८/उद्योग-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ११ जुले, २०२३ 
शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या 

विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ नुसार संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री संचालनालय, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील कामगार कल्याण अधिकारी व सहायक संचाळक गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गातील खाळीळल 
नमुद अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदलीस सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


pane कार्यरत ठिकाणव 
अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव दिनांक कालावधी शेरा 
दिनांक 
कामगार कल्याण अधिकारी, (मंजूर पदे-३, रिक्‍त पद-१) वेतन एस-१५, ४१८००-१३२३००) 
शासकीय मध्यवर्ती x प्रशासकीय कारणास्तव 
पि a मुद्रणालय, मुंबई oe पुढील १ वर्षासाठी 
' ।स्मि.स.कोंडविलकर , महिने मुदतवाढ 
दि.२३.०१.२०१४ मुदतवाढ 
शासकीय फोटोझिंको वर्षे प्रजासकोय कारणास्तव 
Sia eae ४ वर्षे १० वर्षासाठी 
२.  श्री.सो.तु.एखंडे मुद्रणालय व ग्रंथागार, महिने पुढील १ वर्षासाठी 
पुणे दि. ११.०६.२०१८ मुदतवाढ 
सहायक संचालक, (मंजूर पदे-४, रिक्‍त पद-२) वेतन एस-१५, ४१८००-१३२३०० 
शासकोय मुद्रण, re 
र बलालमली परातन महिना वी प्रशासकीय कारणास्तव 
ee लेखनसामग्री व प्रकाहन | 3098 ae 
शि श्री.सु.ब.मदगे संचालनालय, मुंबई पुढील १ वर्षासाठी 
, मुंबई. महिने मुदतवाढ 
मुदतवाद 
दि.२०.०७.२०१९ 


२. सदरची मुदतवाढ ही केवळ एक वर्षापर्यंत ग्राह्म राहील व पुढील वर्षाच्या सर्वसाधारण नियतकालिक 
बदल्यांबाबत नव्याने कार्यवाही करण्यात येईल. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१११३२९०४७५१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SHASHANK 


TUKARAM CHAVAN - 
( ठाझांक चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०२३/प्र.क्र. ७८/उद्योग-४ 


२ 


८, 0०८ ८-० 


4 


n S&S ८४ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८“? 


मा.प्रधान सचिव (उद्योग), मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१ ,मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, पुणे 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


सर्व संबंधित अधिकारी, द्वारा संचालक, शासकीय मुद्रण व लेखनसामग्री संचालनालय, मुंबई 


निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


